अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी 
समित्यांची स्थापना करणेबाबत.... 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एसटीसी-२११९/प्र.क्र.३४/का.१० 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक - २९ जून, २०२२. 


वाचा :- १. आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक एसटीसी -२११९/ 
प्र. क्र.3४/का. १०, दिनांक १३ सप्टेंबर, २०१९. 
२. आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक एसटीसी.२११९/प्र.क्र.३४, 
दिनांक २१ मे, २०२१ 


प्रस्तावना :- 

मा. मंत्रीमंडळाच्या दिनांक ३ सप्टेंबर, २०१९ रोजी संपन्न झालेल्या बैठकीमध्ये सध्या अस्तित्वात असलेल्या 
८ अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समित्यांव्यतिरिक्‍त पालघर, नाशिक 2, धुळे, किनवट जि. नांदेड, 
यवतमाळ, गोंदिया व चंद्रपूर येथे सात नवीन अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समित्या स्थापन करण्यास 
मान्यता देण्यात आली होती. त्यानुसार संदर्भाधीन दिनांक १३ सप्टेंबर, २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये याबाबतचे 
आदेश निर्गमित करण्यात आलेले आहेत. तसेच संदर्भाधीन दिनांक २० मे, २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
नव्याने स्थापन करण्यात येणाऱ्या सात समित्यांपैकी धुळे, चंद्रपूर व गोंदीया या समित्यांच्या नावामध्ये बदल करुन 
ती अनुक्रमे नंदुरबार-२, गडचिरोली-२ व नागपूर-२ अशी करण्यास तसेच त्यांची मुख्यालये अनुक्रमे नंदुरबार, 
गडचिरोली व नागपूर याठिकाणी ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली होती. 

याबाबत मा. उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबद येथे दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिका क्रमांक 
७१/२०२१ व ५९/२०२१ मध्ये मा. न्यायालयाने दिनांक १३ जून, २०२२ रोजी पारित केलेल्या आदेश्ांच्या अनुषंगाने 
संदर्भ क्र.२ येथे नमूद दिनांक २० मे, २०२१ रोजीचा शासन निर्णय रद्द करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी जन हित याचिका क्र. ५९/२०२१ व 99/2029 मध्ये दिनांक १३/०६/२०२२ 
रोजी पारित केलेल्या AMA अनुषंगाने नव्याने गठीत केलेल्या सात अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी 
समित्यांपैकी धुळे, चंद्रपूर व गोंदिया येथे स्थापन करावयाच्या अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समित्यांच्या 
नावामध्ये बदल करुन ती अनुक्रमे नंदुरबार-२, गडचिरोली -२ व नागपूर- २ अशी करण्यास तसेच त्यांची मुख्यालये 
अनुक्रमे नंदुरबार, गडचिरोली व नागपूर याठिकाणी ठेवण्याबाबत निर्गमित करण्यात आलेला दिनांक २०मे, २०२१ 
रोजीचा शासन निर्णय रद्द करण्यात येत आहे. नव्याने गठीत केलेल्या सात नवीन अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र 
तपासणी समित्या दिनांक १३ सप्टेंबर, २०१९ च्या शासन निर्णयामध्ये नमूद केलेल्या त्यांच्या मूळ मंजूर ठिकाणी 
म्हणजे पालघर, नाशिक २, धुळे, किनवट जि. नांदेड, यवतमाळ, गोंदिया व चंद्रपूर येथे कार्यरत राहतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसटीसी-२११९/प्र.क्र.३४/का.१० 


सदरचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२०६२९१८३८२५८५२४ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


VUESING : 
FATTESING VASAVE «= 
(विजेसिंग वसावे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत: 
१) मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 
२) मा.मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
३) मा.उप मुख्यमंत्र्याचे प्रधान सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


मा.मंत्री (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.विरोधी पक्ष नेते, विधानसभा / विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई 

मा.राज्यमंत्री (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

सर्व मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

सर्व मा. विधीमंडळ सदस्य 

मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 

१०) अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

११) अपर मुख्य सचिव (महसूल), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१२) अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१३) प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१४) प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१५) प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१६) प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१७) सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१८) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१९) आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


SGM SX 
Co ३. Ne a es SS Ss वळ 


Vom 


२०) आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक 
२१) सर्व अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास 
२२) सर्व सह आयुक्‍त तथा उपाध्यक्ष, अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती 
२३) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य 
२४) सर्व विभागीय आयुक्त, 
सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई 
प्रबंधक, उच्च न्ययालय, मुंबई 
प्रबंधक, मुळ न्याय शाखा, उच्च न्ययालय, मुंबई 
२८) प्रबंधक, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई, 


AD “_) 
0. © 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसटीसी-२११९/प्र.क्र.३४/का.१० 


प्रबंधक, मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ औरंगाबाद/नागपूर 

प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधीकरण, मुंबई 

प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधीकरण, औरंगाबाद खंडपीठ, औरंगाबाद 
प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधीकरण, नागपूर खंडपीठ, नागपूर 
सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली 

प्रबंधक, लोकायुक्त आणि उपलोकायुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई, 
महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१, मुंबई/नागपूर 
महालेखापाल, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१, मुंबई/नागपूर 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

सह संचालक, लेखा व कोषागारे, नवीन प्रशासकीय इमारत, पाचवा मजला, मुंबई 
सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प 

सर्व जिल्हाधिकारी, 

सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 


२९ 


AN 
0 


Se >. LV Dae He Se lL Sel DSC SE el aS प SSeS Se ea Se el sel ee 


३१ 
३२ 
33 
38 
34 
३६ 
३७ 
३८ 
38 


oc 
{e) 


४१ 
४२ 
83 
Od 


सर्व कार्यासन अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई -४०००३२. 
निवड नस्ती/का.१०. 


सह/उप सचिव/अवर सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


